उपायुक्त पशुसंवर्धन (गट-अ) 
या पदावरुन सहआयुक्त 
पशुसंवर्धन (गट-अ) या 
पदावर पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : पसंप्र-२०२२/प्र.क्र.१९/पदुम-१ 


मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


दिनांकः ०६ डिसेंबर,२०२२ 


शासन आदेशा 


पशुसंवर्धन विभागातील उपआयुक्त पशुसंवर्धन गट-अ वेतनश्रेणी एस-२३ (६७७००- 
२०८७००) या संवर्गातील खालील नमूद arora सहआयुक्त पशुसंवर्धन गट-अ वेतनश्रेणी 
एस-२५ (७८८००-२०९२००) या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत असून, पदोन्नती नंतर त्यांची 
पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ३ येथे नमूद ठिकाणी करण्यात येत आहे 


अक्र उपआयुक्त पशुसंवर्धन यांचे नाव सह आयुक्त पशुसंवर्धन पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे 
ठिकाण 
a 2 3 
ण डॉ. पवार लक्ष्मण सिताराम, प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, अमरावती 
जिल्हा Ba उपायुक्त, हिंगोळी | विभाग, अमरावती या रिक्‍त पदावर 
२ | डा. मुकणे शितलकुमार महादेव, सहआयुक्त पशुसवर्धन (मुख्यालय) पशुसंवर्धन 
जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे 
या रिक्‍त पदावर 
३ | ST. कांबळे प्रशांत धनंजय, प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, मुंबई 
जिल्हा waa उपायुक्त,पाळलघर । विभाग, मुंबई या रिक्‍त पदावर 
४ | ST. aca ey, प्रादेशिक पश्नुसंवर्धन सहआयुक्‍त,नागपूर 
विभागीय व्यवस्थापक अतिशित रेत | विभाग, नागपूर, या रिक्‍त पदावर 
प्रयोगशाळा, नागपूर 
५ | डा. नरवाडे बाबुराव रमेशराव, प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, 
जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, नाशिक । नाशिक विभाग,नाशिक या रिक्‍त पदावर 
६ | डॉ. सोनवणे नाना अर्जुन, प्रादेशिक पशुसंवधन सहआयुक्त, लातूर 
जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, सोलापूर । विभाग, लातूर या रिक्‍त पदावर 
२. सदर पदोन्नती ही, पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 


सेवाजेष्ठतेनुसार, मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून भरण्याबाबत, साप्रवि/१६-ब यांनी दि. ०७.०५.२०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सुचनानुसार देण्यात येत आहे. तसेच सदर पदोन्नती रिट पिटीशन 
स्टॅम्प नं.१०८७६/२०२१ व रिट PRM स्टॅम्प नं.१०८७८/२०२१ मध्ये मा.उच्च न्यायाल, मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०२२/प्र.क्र.१९/पदुम-१ 


यांनी दि.२५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या नवीन पदावर हजर होण्यासाठी त्यांच्या नियंत्रण 
अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित अधिका-यांनी 
पदोन्नतीच्या पदावर ३० दिवसाच्या विहीत मुदतीत रुजू होण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


४. संबंधित अधिकाऱ्याने पदोन्नतीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधीमार्फत 
पदस्थापनेत बदल करण्याबाबत शासनावर दबाव आणल्यास ते म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, 
१९७९ मधील तरतूदीनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद 
घ्यावी. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र २०२२१२०६१११७४१०६०१ असा 
आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MANSING UTTAMRAO PATIL 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, “AGRICULTURE 
M A N S | N G AND ADF DEPARTMENT, postalCod. 10032, st=Maharasht! 
2.5.4.20=3ba28caa058b8cad7f6c3793fb39c98ab0287353f024576 


2b3e8F549e6 14b, 


pseudonym=39C570EEDB4A04D696ECOB6B3139807360777302, 
UTTAM RAO PATI L ber=8B399521097196419264C059FOA083B9DB52ECFAF 
A693832FAEA6ED15299044C, -MANSING UTTAMRAO PATIL 
ite: 2022.12.06 11:27:08 +05'30' 


(मानसिंग पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wd: 


-O 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा.मंत्री (पज्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव 

आयुक्‍त पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, औंध,पुणे-०७ 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ,नागपूर. 
सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

महाळेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 

७) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे(पूर्व), मुंबई-४०० ०५१. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/अमरावती/नाशिक/नागपूर/लातूर 

९) संबंधित अधिकारी, द्वारा आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०) प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुकक्‍्त,मुंबई/पुणे/अमरावती/नाशिक/नागपूर/लातूर. 
११) निवडनस्ती पदुम-१. 


AD 


०9८ 
>> <:-- << SSeS ८ 


3 


4 


८८0) 


~ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


